नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी 
प्रकल्पांतर्गत तांत्रिक सल्लागार 
समितीमध्ये अशासकीय सदस्य म्हणुन 
नियुक्‍ती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, waar, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- ASH -४६२२/प्र.क्र.१४९/८ -ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- १२ डिसेंबर, २०२२ 


संदर्भ - 
१) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक हअप्र-०७१६/प्र.क्र .८२/राकृवियो कक्ष, 
दिनांक १३ जून, २०१७ 
२) कृषिव पदुम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक समिती २०२० / प्र.क्र.११/८-अ, 
दिनांक २५ फेब्रुवारी, २०२०. 


प्रस्तावना :- 


हवामान बदलास अतिसंवेदनशील असलेल्या विदर्भ व मराठवाड्यातील १४ जिल्हे 


आणि जळगाव जिल्हयासह एकूण १५ जिल्हयांमध्ये जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने एकूण ५१४२ 


गावांमध्ये सुमारे रू.४००० कोटी अंदाजित खर्चाचा नानाजी देशमुख कृषि संजिवनी प्रकल्प 


राबविण्यात येत आहे. तसेच दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये नाशिक 


जिल्हयातील मालेगाव तालुक्‍यातील सर्व गावांचा समावेश या प्रकल्पामध्ये करण्यास मान्यता देण्यात 


आली आहे. विभागाच्या दि. १३ जुन,२०१७ च्या संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये सदर प्रकल्पाची 


प्रभावीपणे अंमलबजावणी होण्याकरिता तांत्रिक सल्लागार समितीची स्थापना करण्यात आलेली आहे. 


या १५ सदस्यीय समितीमध्ये २ अशासकीय सदस्य नियुक्‍त करण्याची तरतुद आहे; त्यानुसार 


अज्ञासकीय सदस्याची नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 


१. वरील संदर्भाधिन शासननिर्णयातील तरतुदीनुसार नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी योजनेची 


अंमलबजावणी प्रभावीपणे होण्याकरिता तयार करण्यात आलेल्या तांत्रिक सल्लागार समितीमध्ये 


अशासकीय सदस्य म्हणुन मा. श्री. रणधीर सावरकर, विधानसभा सदस्य व मा. श्री. रमेश बोरनारे, 


विधानसभा सदस्य यांची नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः ASH -४६२२/प्र.क्र.१४९/८ -ओ 

2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२१२१२१५२७०१९१०१ असा आहे. हा 
great डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MAHENDRA SOPAN GHADGE 
Date: 2022.12.12 15:31:53 +05'30' 


(महेंद्र घाडगे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई, 

२. मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. मंत्री (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

४. मा.विरोधी पक्षनेता विधानसभा/विधानपरिषद,विधानभवन,मुंबई. 

५. सर्व संसद सदस्य/महाराष्ट्र विधानसभा सदस्य /महाराष्ट्र विधानपरिषद सदस्य 
६. मा. श्री. रणधीर सावरकर, विधानसभा सदस्य 

मा. श्री. रमेश बोरनारे, विधानसभा सदस्य 
मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११. अपर मुख्य सचिव ,(सेवा)सामान्य प्रशासन विभाग .मुंबई ,मंत्रालय, 

१२. प्रधान सचिव (कूर्षा, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, पुणे, 

१४. प्रकल्प संचालक ,नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, जागतिक व्यापार केंद्र, कफ परेड, मुंबई. 

१५. महासंचालक, भुजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणा,पुणे. 

१६. उप सचिव/ सह सचिव (सवी, कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

१७. जिल्हाधिकारी (सर्व) 

१८. संचालक (सर्व), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

१९. विभागीय कृषि सहसंचालक (सवी 

२०. जिल्हा प्रकल्प संचालक आत्मा (सर्व) 

२१. जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी (सर्व) 

२२. उपविभागीय कृषि अधिकारी (सवी 

२३. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य 
२४. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई / नागपूर, 
२५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
२६. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई, 
२७. वित्त विभाग (व्यय १/ विसु १), मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२, 
२८. नियोजन विभाग (कार्यासन १४३१), मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२, 
२९. निवड नस्ती -८अ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


